प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१८/प्र.क्र.१२/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला ,मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १. हासन आदेठा समक्रमांक दि. २९.०५.२०१८. 


आदेशा 


संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये श्रीमती उ.क.बावडेकर आणि श्री.भा.वि.कोकितकर यांची पदोन्नती 
होऊन, ते प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या मा.मुख्यमंत्री कार्यालयात उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर प्रपत्र बढती 
देण्यात आळी आहे. त्यांच्या प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक २८.११.२०१८ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
श्रीमती बावडेकर व श्री.कोकितकर यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी संपुष्टात आल्याच्या दिनांकापासून पुढील 
१ वर्षाकरीता रकाना क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापर्यंत किंवा ते मूळ विभागात परत रुजू होईपर्यंत त्यांच्या 
प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग मुदतवाढ दिनांक 
(पर्यंत) 
| 9 | २ ३ | अआशा षु 
गि श्रीमती उ.क.बावडेकर उच्चश्रेणी सामान्य प्रशासन २८.११.२०१९ 
ळलघुळेखक विभाग 
२ श्री.भा.वि.कोकितकर उच्चश्रेणी सामान्य प्रशासन २८.११.२०१९ 
लघुलेखक विभाग 


२. उपरोक्त तक्त्यातील रकाना ५मध्ये दर्शविलेला प्रपत्र बढतीच्या मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर 
श्रीमती बावडेकर आणि श्री.कोकितकर यांनी त्यांच्या मूळ विभागातील रिक्‍त पदावर हजर होणे आवश्‍यक 
आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२८११०९३६२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Gajanan 1. 


17005050f9180a8021798a5cled41 


१0०8०. 
7 serialINumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b3 13c3fefSdc2ad659e3 
himrac Gurayv ४५५५ ल 
Di 2019.01.28 11:19:44 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती उ.क.बावडेकर व श्री.भा.वि.कोकितकर, उच्चश्रेणी लघुळेखक (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
३. निवडनस्ती 


